पोलीस पाटील पद भरतीसाठी लेखी व तोंडी परीक्षा 


महाराष्ट्र शासन 
| गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक बीव्हीपी ०६११/प्र.क्र. ४१९/पोल-८ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : २३ ऑगस्ट, २०११ 


वाचा : शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. बीव्हीपी ०११०/१०८/प्र.क्र. १३/पोल-८, दि. २६.८.२०१० 


प्रस्तावना - पोलीस पाटील पदावरील नियुक्तीसाठी फक्त १०० गुणांची लेखी परीक्षा घेण्याचा 
निर्णय वरील शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला होता. या निर्णयात बदल करण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय - पोलीस पाटील पदावरील नियुक्‍तीसाठी दि. २६.८.२०१० च्या शासन 
निर्णयान्वये फक्त १०० गुणांची लेखी परीक्षा घेण्यासंबंधी घेतलेला निर्णय रद्द करुन, यापुढे 
पोलीस पाटील पदावरील नियुक्तीसाठी co गुणांची लेखी परीक्षा व २० गुणांची तोंडी 
(मुलाखत) परीक्षा घेण्यास शासन या निर्णयाद्वारे मान्यता देत आहे. लेखी परीक्षा इयत्ता 
दहावीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमावर आधारीत असावी. यामध्ये सामान्य ज्ञान, गणित, स्थानिक 
परिसराची माहिती व चालू घडामोडी यांचा समावेश असावा. 


रे. Ro गुणांची तोंडी परीक्षा घेण्याकरीता, उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या 
अध्यक्षतेखाली पुढीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात यावी. :- 

उपविभागीय दंडाधिकारी -- अध्यक्ष 

उपविभागीय पोलीस अधिकारी  -- सदस्य 

समाजकल्याण अधिकारी -- सदस्य 

आदिवासी प्रकल्प अधिकारी -- सदस्य 

संबंधित तालुक्याचे तहसिलदार -- सदस्य सचिव 
3 सदर आदेश, हे या आदेशाच्या दिनांकापासून अंमलात येतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Ny s,/> 


(शहाजहान मुलानी ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


8 


मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
सर्व जिल्हाधिकारी, 

सर्व पोलीस अधीक्षक, 

सर्व उपविभागीय दंडाधिकारी (जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत) 
निवडनस्ती (आस्था-२३) 

निवडनस्ती (पोल-८) 


